सहायक मोटार वाहन निरिक्षक संवर्गातून 
मोटार वाहन निरिक्षक संवर्गात पदोनतीने 
पदस्थापना देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एमव्हीडी-०६१९/प्र.क्र.१७३/परि-३ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : २६ जुन, २०२०. 


शासन निर्णय :- 


मोटार वाहन विभागातील सहायक मोटार वाहन निरिक्षक पदावरुन मोटार वाहन निरिक्षक या 
पदावर पदोन्नती देण्यासाठी विभागीय पदोन्नती समितीने शिफारस केलेल्या निवडसूचीतीळ खालील 
अधिकाऱ्यांना मोटार वाहन निरिक्षक या संवर्गात तात्पुरती/तदर्थ पदोन्नती देण्यात येत असून, त्यांना 
विवरणपत्रातील स्तंभ क्र. ४ प्रमाणे पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | सेवाज्येष्ठता अधिकाऱ्यांचे नाव पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 
क्रमांक 
१) 223 श्री. आडे संजय विष्णु प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, लातूर 
2) २३७ श्री.चौगुले मारुती दगडू उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, 
उस्मानाबाद 
3) २४० श्री. शिदे श्रीकांत दांकर उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, 
उस्मानाबाद 
¥) २९७ श्री.यादव विशाळ विजय प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, लातुर 
4) 302 श्रीमती गोसावी शितल देविदास | प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, लातूर 
&) ३०७ श्रीमती काळपांडे नलिनी उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, 
भिकाराम हिंगोली 
७) ३१० श्री. हकीम फाजलखान पठाण उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, 
जालना 


२. सदर तदर्थ पदोन्नत्या खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहेत :- 
(अ) उपरोक्त पदोन्नत्या या मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या विशेष अनुज्ञा 
याचिका क्र. २८३०६/२०१७ मधील मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशास अधीन राहून देण्यात 
येत आहेत. सदर आदेशान्वये पदोन्नतीचे आदेश बाधीत झाल्यास, या आदेशान्वये पदोन्नत झालेल्या 
अधिकाऱ्यांना सेवाज्येष्ठता व तद्‌नुषंगिक आर्थिक लाभ मागण्याचा हक्क राहणार नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०६१९/प्र.क्र.१७३/परि-३ 


(ब) पदोन्नतीसाठी पात्र ठरलेल्या उपरोक्‍त अधिकाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या मोटार वाहन 
निरिक्षक संवर्गातील पदोन्नत्या तात्पुरत्या/तदर्थ स्वरुपाच्या आहेत. यास्तव या अधिकाऱ्यांना 
नियमितपणाचा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. 

(क) उक्त विवरणपत्रातील अधिकाऱ्यांना सामान्य प्रशासन विभाग, महसूली संवर्ग 
अधिसूचना दि.२८.०४.२०१५, दि.१६.०७.२०१५, दि.१५.०६.२०१६ व दि.१९.०७.२०१७ मधील 
तरतूदीनुसार पदस्थापना देण्यात येत आहे. 

(ड) संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी पदोन्नती अधिकाऱ्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करावे. 
तसेच पदोन्नत अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पदाचा कार्यभार कार्यालय प्रमुखांचे सल्ल्याने अन्य अधिकाऱ्याकडे 
सोपवून, तात्काळ GRA व्हावे व पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ कार्यभार स्विकारावा. 

(इ) सहाय्यक मोटार वाहन निरिक्षक या संवर्गातून मोटार वाहन निरिक्षक या संवर्गात 
पदोन्नत झालेल्या उपरोक्‍त अधिकाऱ्यांना पदोन्नती पदावर रुजू होऊन कार्यभार स्वीकारल्यानंतर, 
मोटार वाहन निरिक्षक संवर्गाच्या वेतनाचे लाभ त्यांना अनुज्ञेय होतील. 

3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००६२६१३१९५३५०२९ असा आहे. हा आदेशा 

डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


८) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 

९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व 

qo) संबंधीत मोटार वाहन निरिक्षक (परिवहन आयुक्‍त कार्यालयामार्फत) 
११)निवडनस्ती (परिवहन-३) 


KADAM ४५७७७ 
DATTATRAY & 
HANMANT. : 
(द.ह.कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा ), महाराष्ट्र-१/२ मुंबई /नागपूर 
२) परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
3) मा. मंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 
४) मा. राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 
५) सर्व प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 
६) सर्व उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 
७) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
) 
) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


